महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) शिक्षणाधिकारी व तत्सम या 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ ऑगस्ट, २०२० 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 
पदावर कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या 
निवडसूचीनुसार शिक्षणाधिकारी व तत्सम, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) या 
पदावर वेतन बँड रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ५,४०० (६ वा वेतन आयोग)अशा सुधारित 
वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या १२ पदांवर 


खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 


अधिकाऱ्यांचे नावा | जातीचा । ज्येष्ट अभिप्राय । महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील 
प्रवर्ग सूचीतील विभाग पदस्थापना 
क्रमांक 
२ ३ 1 ४ षु & (क ree 
श्री. रमेश दा. तांगडे, । खुला (३२०/१०) | खुल्या अमरावती शिक्षणाधिकारी (निरंतर 
प्रवर्गातून शिक्षण) जिल्हा परिषद, 
पात्र अकोला 
श्री. मिलींद व. WSR, | SATA. | (३२२/१० | खुल्या नागपूर शिक्षणाधिकारी (निरंतर 
प्रवर्गातून शिक्षण) जिल्हा परिषद 
पात्र चंद्रपूर 
श्री. हणमंत वि. जाधव | खुला (३२४/१०) | खुल्या पुणे सहाय्यक शिक्षण 
प्रवर्गातून संचालक, माध्यमिक व 
पात्र उच्च माध्यमिक शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/प्रशा-२ 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव | जातीचा । ज्येष्टता | अभिप्राय | महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील 
क्र. प्रवर्ग | सूचीतील विभाग । पदस्थापना 
क्रमांक 
[a] २ ३ eee seed 4 द fae ees 
8 श्री.अरुणफ. धामणे, | खुला (३२६/१०) | खुल्या नागपूर शिक्षणाधिकारी (निरंतर 
प्रवर्गातून शिक्षण), जिल्हा परिषद, 
पात्र गडचिरोली 
५ श्री. मनोहर मो. इ.मा.व | (३२८/१० | खुल्या नागपूर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, 
बारस्कर, प्रवर्गातून जिल्हा परिषद, भंडारा 
पात्र 
६ श्री.प्रमोद वि. सुर्यवंशी, | खुला | (३३२/१० । खुल्या अमरावती शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, 
प्रवर्गातून जिल्हा परिषद, यवतमाळ 
पात्र 
७ श्री. राजीव वि. ठाकरे । इ.मा.व. |(334/90) | खुल्या अमरावती  ']िक्षणाधिकारी (निरंतर 
प्रवर्गातून शिक्षण), जिल्हा परिषद, 
पात्र यवतमाळ 
८  श्री.विष्णू मा. कांबळे, | अ.जा. | ३३९/१० | खुल्या पुणे सहाय्यक संचालक, 
प्रवर्गातून महाराष्ट्र राज्य, शौक्षणिक 
पात्र संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, पुणे 
९ श्री.विजय व. जोशी, | खुला (३४०/१०) | खुल्या औरंगाबाद ।विभागीय सहसचिव, 
प्रवर्गातून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक 
पात्र व उच्च माध्यमिक 
विभागीय शिक्षण मंडळ , 
लातूर 
शि a दौ. खुला | ३४१/१० कजी चि शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, 
नोच जिल्हा परिषद, वर्धा 
; १ श्री.श्रीकांत प. खुला । ३४३/१० । खुल्या औरंगाबाद शिक्षणाधिकारी (निरंतर 
कुलकर्णी, प्रवर्गातून शिक्षण), जिल्हा परिषद, 
पात्र नांदेड 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/प्रशा-२ 


अधिकाऱ्यांचे नाव | जातीचा । ज्येष्टता | अभिप्राय | महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील 
प्रवर्ग सूचीतील विभाग पदस्थापना 
क्रमांक 
२ ३ ०६०५८. 4 द Ll 
श्री.रमेश आ.चव्हाण, | खुला | 380/90 | खुल्या पुणे. सहाय्यक आयुक्त, 
प्रवर्गातून महाराष्ट्र राज्य परिक्षा 
पात्र मंडळ, पुणे 


२. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आलेल्या विशोष अनुमती याचिका 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत 
आहे. 
३. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य 
प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५ व दिनांक १६.०७.२०१५ मधील विभागीय संवर्ग 
वाटपाच्य तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे. 
४. सदर पदोन्नती ही विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सेवाविषयक प्रकरणांच्या 
निकालाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
५ आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी 
पदोन्नती आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 
व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा. 
६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाला www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००८०७१३३७००३८२१ असा 
आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed 
DN: c=IN, st=Maharash 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84cc86e7 0f3b8f6fl fdc 


db2469570c78dabb9acf4ba, postalCode=400032, 


street=ROOM NO 4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


DEPT.MANTRALAYA,MUMBAI, ou=NA, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=DEEPAK VIJAY SHELAR 
Date: 2020.08.07 16:34:14 +05'30' 


(दीपक are) 
अवर सचिव, AERTS शासन 


प्रति, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे 
२) संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/प्रशा-२ 


३) सर्व संचालक. 

४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 
६) सर्व संबंधित कोषागार अधिकारी. 
७) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


३) निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


